आणीबाणीच्या कालावधीत बंदिवास सोसाव्या 
लागलेल्या व्यक्तींचा सन्मान/यथोचित गौरव 
करणेबाबतची योजना नव्याने सुरु करणे..... 

माहे ऑगस्ट, २०२२ ते ऑक्टोबर, २०२२ या 
कालावधीतील मानधनाचे प्रदान करण्याकरिता 
निधी वितरण करणेबाबत...... 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : बियुडी-१४२२/प्र.क्र.१९७/स्वासैक-१ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ३२. 
दिनांक : २० ऑक्टोबर, २०२२. 


संदर्भः: १) शासन निर्णय क्रमांक निवृवे-१०१५/प्र.क्र.२६१/२०१५(२०१८)/स्वासैक-१, दि. ०३/०७/२०१८ 
२) शासन निर्णय क्रमांक निवृवे-१०१५/प्र.क्र.२६१/२०१५(२०१८)/स्वासैक-१, दि. ३१/०७/२०२०. 
३) शासन निर्णय क्रमांक संकिर्ण-१९१८/प्र.क्र.४०/स्वासैक-१, दि.२८/०७/२०२२. 
४) मा.उच्च न्यायालय मुंबई, खंडपीठ औरंगाबाद यांनी रिट याचिका क्र. ७१८७/२०२० प्रकरणी 
दि.२३ ऑगस्ट, २०२२ रोजी दिलेला न्यायनिर्णय. 
प्रस्तावना :- 


दिनांक २५.०६.१९७५ ते दिनांक ३१.०३.१९७७ या कालावधीत घोषित करण्यात आलेल्या 
आणीबाणीच्या कालावधीत ज्या व्यक्‍तींना बंदिवास सोसावा लागला, अशा व्यक्तींचा सन्मान/यथोचित 
गौरव करणेबाबतचे धोरण संदर्भ क्र.१ येथीळ शासन निर्णय दिनांक ०३/०७/२०१८ अन्वये निश्चित 
करण्यात आले होते. या धोरणांतर्गत पात्र व्यक्‍तींना मानधन वितरीत करण्यात आले. 


कोविड-१९ या संसर्गजन्य रोगाच्या प्रादुर्भावामुळे सन २०२०-२१ या वित्तीय वर्षात राज्याची कर 
व करेत्तर उत्पन्नातील अपेक्षित महसुली घट व त्याचे राज्याच्या अर्थव्यवस्थेवर होणारे परिणाम 
विचारात घेवून “सन १९७५-७७ या आणिबाणीच्या कालावधीत लढा देणाऱ्या व्यक्तींचा सन्मान/ 
यथोचित गौरव करण्यासंबंधी धोरण” या कार्यक्रमाची अंमलबजावणी बंद करण्याचा निर्णय संदर्भाधीन 
क्र.२ वरील दिनांक ३१ जुले, २०२० च्या शासन निर्णयान्वये घेण्यात आला. 


आणिबाणी कालावधीत लढा दिलेल्या व्यक्तींचा सन्मान/गौरव करावयाची बंद करण्यात 
MSA योजना पुन्हा सुरु करण्याबाबतचा निर्णय मा.मंत्रिमंडळाने दिनांक १४ जुलै, २०२२ रोजीच्या 
बैठकीमध्ये घेतला. त्यानुसार संदर्भ क्र.३ येथील शासन निर्णयान्वये सदर योजना दिनांक १ ऑगस्ट, 
२०२२ पासून नव्याने सुरु करण्यात आली आहे. या शासन निर्णयातील क्र.४ येथील तरतूदींनुसार पात्र 
लाभार्थींना माहे ऑगस्ट, २०२२ पासून मानधन वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधिन होती. 


शासन निर्णय क्रमांकः बियुडी-१४२२/प्र.क्र.१९७/स्वासैक-१ 


शासन निर्णय :- 


दिनांक २८.७.२०२२ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये पुन्हा नव्याने सुरु करण्यात आलेल्या 
“आणीबाणीच्या कालावधीत बंदिवास सोसाव्या लागलेल्या Aaa सन्मान/यथोचित गौरव” या 
योजनेंतर्गत संदर्भ क्र.१ येथील दिनांक ३.७.२०१८ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये मानधन वितरीत 
केलेल्या लाभार्थी/ जोडीदार यांना संदर्भ क्र.३ येथील दि.२८.७.२०२२ रोजीच्या शासन निर्णयातील 
क्र.४ येथील तरतूदींनुसार माहे ऑगस्ट, २०२२ ते माहे ऑक्टोबर, २०२२ या ३ महिन्याकरिता देय 
असलेले रु.७,६५,३०,०००/- (रुपये सात कोटी पासष्ट लक्ष तीस हजार फक्त) इतके मानधन सर्व 
जिल्हाधिकारी यांना परिशिष्ट-अ मध्ये दर्शाविल्याप्रमाणे निधी वितरीत करण्यास या झासन निर्णयान्वये 
मान्यता देण्यात येत आहे. त्यानुसार सर्व जिल्हाधिकारी यांनी महिनानिहाय (महिना अखेरीस देय 
होणाऱ्या मानधनानुसार) मानधन पात्र लाभार्थींच्या बँक खात्यामध्ये जमा करणेबाबत कार्यवाही करावी. 


२. यापूर्वी दिनांक ३.७.२०१८ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये घोषित केळेळी योजना राबविताना 
काही जिल्हाधिकारी कार्यालयांनी, त्यांचेकडे प्राप्त झाळेळे अर्ज शासनास सादर केले होते. सदर 
अर्जादारांना शासनामार्फत मानधन वितरीत करण्यात आलेले नव्हते. त्यामुळे राज्यातील काही 
अर्जदारांनी मा.उच्च न्यायालय मुंबई, खंडपीठ औरंगाबाद यांचेकडे रिट याचिका क्र. ७१८७/२०२० 
(लोकतंत्र सेनानी संघ समिती आणि इतर विरुद्ध महाराष्ट्र शासन व इतर) दाखल केली होती. सदर 
याचिकाप्रकरणी दि.२३ ऑगस्ट, २०२२ रोजी अंतिम सुनावणी होऊन खालीलप्रमाणे न्यायनिर्णय 
देण्यात आला आहे. 


“In view of the Government Resolution dated 14.2.2018, such continuity is being 
granted to the scheme and those applications which are pending under the said scheme 
would now be taken up and appropriate decisions, after due verification of each case, would 
be taken and such applications would be decided. 


Considering the above, the grievance of the Petitioners would be redressed as the 
pending applications in the light of the Government Resolution dated 28.7.2022, would now 
be considered by the Government. 


In view of the above, this Petition is disposed off.” 


मा.उच्च न्यायालय मुंबई, खंडपीठ औरंगाबाद यांनी वरीलप्रमाणे दिलेल्या न्यायनिर्णयानुसार 
दिनांक ३.७.२०१८ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये राबविलेली योजना बंद होण्याच्या कालावधीपर्यंत 
म्हणजे दि.३१.७.२०२० पर्यंत सर्व जिल्हाधिकारी यांनी शासनाकडे सादर केलेल्या यादीमधील 
अर्जदारांना माहे ऑगस्ट, २०२२ पासून मानधन सुरु करण्यास या झासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः बियुडी-१४२२/प्र.क्र.१९७/स्वासैक-१ 


येत आहे. त्यानुसार रु.१,५३,८२,५००/- (रुपये एक कोटी त्रेपन्न लक्ष ब्याऐंशी हजार पाचशे फक्त) 
मानधन अदा करण्यासाठी जिल्हानिहाय निधीचे वितरण परिशिष्ट-ब नुसार करण्यात येत आहे. सर्व 
जिल्हाधिकारी यांनी रिट याचिका क्र. ७१८७/२०२० (लोकतंत्र सेनानी संघ समिती आणि इतर विरुद्ध 
महाराष्ट्र शासन व इतर) प्रकरणी दि.२३ ऑगस्ट, २०२२ रोजी दिलेल्या न्यायनिर्णयानुसार पात्र 
ठरणाऱ्या लाभार्थींना माहे ऑगस्ट, २०२२ पासून संदर्भ क्र.३ येथील दि.२८.७.२०२२ रोजीच्या शासन 
निर्णयातील क्र.४ येथील तरतूदींनुसार मानधन वितरीत करणेबाबतची कार्यवाही करावी. 


३. सर्व जिल्हाधिकारी यांना या शासन निर्णयासोबत जोडलेल्या परिशिष्ट-अ आणि परिशिष्ट-ब 
मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे निधी वितरीत करण्यात येत आहे. सदर निधीमधून सर्व पात्र लाभार्थींना मानधन 
वितरीत करणेबाबतची कार्यवाही करुन त्याबाबतचा अद्ययावत अहवाल शासनास सत्वर सादर करावा. 
४. सर्व जिल्हाधिकारी यांना वितरीत करण्यात येणाऱ्या निधीतून खर्च केलेल्या अनुदानाच्या 
रकमांचा ताळमेळ महालेखापाल-१, मुंबई/महालेखापाल-२ नागपूर यांचेकडे विहित काळावधीत करुन 
खर्चमेळाचा मासिक अहवाल शासनास नियमितपणे सादर करावा. याप्रकरणी शासन परिपत्रक 
क्र.खर्चमेळ-२०११/प्र.क्र.१३९/२०११/स्वासैक-१, दि.१६.८.२०११ नुसार कार्यवाही करावी. 


५.  याप्रित्यर्थ होणारा खर्च मागणी क्र.ए-५, २२३५, सामाजिक सुरक्षा व कल्याण, go, इतर 
सामाजिक सुरक्षा व कल्याण कार्यक्रम, १०२, सामाजिक सुरक्षा योजनेखाली निवृत्तिवेतन, (००) (०५) 
आणिबाणीच्या कालावधीत लोकशाहीकरिता लढा देणाऱ्या व्यक्‍तींना आर्थिक मदत (अनिवार्य) ५० इतर 
खर्च (२२३५ सी २०५) या लेखाशीर्षाखाली सन २०२२-२०२३ या आर्थिक वर्षाकरिता मंजूर असलेल्या 
अर्थसंकल्पिय तरतूदीमधून भागविण्यात यावा व त्याच लेखाशीर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा. 


६. हा शासन निर्णय, वित्त विभागाने अनौ.संदर्भ .438/2022, व्यय-४, दिनांक 92.90.2022 
अन्वये, दिलेल्या सहमतीनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून, त्याचा संकेतांक क्रमांक २०२२१०२०१३१९४२६३०७ असा आहे. हा 
शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by LAXMIKANT GOPALRAO DHOKE 

DN: CN = LAXMIKANT GOPALRAO DHOKE, C = IN, S = Maharashtra, O = 
GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, OU = GENERAL ADMINISTRATION DEPARTMENT 
Date: 2022.10.28 13:16:39 +05'30' 


(ल. गो. ढोके) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
१. मा.राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः बियुडी-१४२२/प्र.क्र.१९७/स्वासैक-१ 


२. मा.मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

३. मा.उप मुख्यमंत्री यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

४. मा.मुख्य सचिव यांचे उप सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

५. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र १, मुंबई. 
६. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र २, नागपूर. 
७. सर्व विभागीय आयुक्त. 

८. सर्व जिल्हाधिकारी 

९. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

१०. निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई 

११. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी. 

१२. सामान्य प्रशासन विभाग, का.२५, मंत्रालय, मुंबई. 

१३. कक्ष अधिकारी, वित्त विभाग, (अर्थ संकल्प १४ / व्यय-४) मंत्रालय, मुंबई. 
१४. निवड नस्ती/स्वासैक-१. 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांक : बियुडी. 


१महिना किंवा अधिक कारावास भोगलेले 


लेले लाभार्थी 


रु. ५००० 


प्रमाणे 


१ महिन्यापेक्षा कमी कारावास भोगलेले लाभार्थी 


रु.५००० 


प्रमाणे 


रु. २५०० प्रमाणे 


एकूण 
लाभार्थी 
संख्या 
(रकाना क्र. 
34+4+04+8=) 


सामान्य प्रशासन विभाग/स्वासैक-१ 
-१४२२/प्र.क्र.१९७/स्वासैक-१, दिनांक : २० ऑक्टोबर, २०२२ सोबतचे परिशिष्ट-"अ" 


दर महा देण्यात 
येणारे मानधन 
रु. (रकाना क्र. 
४--६--८--१०-)) 


माहे (ऑगस्ट ते 
ऑक्टोबर, २०२२ 
)करिता निधी 
वितरण रु. 


२ 


१२ 


१३ 


| १_| 
[१ | शहर 
2 ।मुंबइ उपनगर 


१८५००० 


pa 
२६ २४०००० ७२०००० 
७४ ६५०००० १९५०००० 


CC 


६२५००० 


8 पालघर 


११५००० 


५५००० 


| vo | le) 


४५२५०० 
१७७५०० 


१८७५००० 
१३५७५०० 


| | 


24000 


२४ 
७२ 
38 


६४०००० 


२७०००० 


५३२५०० 
१९२०००० 


3 
4 रायगड 
६ रत्नागिरी 
८ 
8 


९०००० 


६५००० 


| 8 | 


९८ 
३७ 


७५५००० 


२९०००० 


८१०००० 
२२६५००० 


नंदुरबार 


८५००० 


१००००० 


१०००० 


१००००० 


Le | 


५००० 


३५ 


२५५००० 


८७७०००० 
७६५००० 


q |.“ पुणे, .।| 


३ 

२२ 

र ५६ 
| ठाणे | ४१ 
२८ 

र १२ 

५६ 

9 | सिधुदुर्ग | २० 
| धुळे | २१ 

१६ 

जळगाव vo 
५६ 
३९२ 


$ 

| 90 | fo} Tava 

| 99 | १ जळग 

१२ अहमदनगर 
३ ण 


१४५००० 
३७५००० 


१५०००० 


२३०००० 


१५००० 


१२५०० 


५१८ 


४५३७५०० 


$ 
८२ ६०५००० १८१५००० 
१२१ ८७0०000 २६१०००० 


१ 


सातारा 


२८०००० 


३५००० 


३०००० 


१७५००० 


९५००० 


२७५०० 
२५०० 


& 


३४७५०० 


१३६१२५०० 
१०४२५०० 


१ 
१ 
| १७ | 


२२०००० 


१५०००० 


९०००० 


१७५००० 


९०००० 


३०००० 


१०००० 


२२५०० 


8 
48 ४०७५०० १२२२५०० 
ध्द 


३७७५०० 


११३२५०० 


५००००० 


४०००० 


३०००० 


२५५००० 


१0७०००० 


४०००० 


२५००० 


१२५ 


८३५००० 


२५०५००० 


८४०००० ७८ 


१५००० 


३९०००० 


१०००० 


oa 


२५०० 


शिळा 


१६ 


१२३०००० 


EXC) 284000 ८८५००० 
२९ २५७५०० ७७२५०० 
R 


३६९०००० 


५००००० 


५४०००० 


५०००० 


१९५००० 


५००० 


३५००० 


= 


4ooo 


६१ 


५५५००० 


१६६५००० 
२३२५००० 


q 
२ 
२ 
२ 
२ 
२ 


उस्मानाबाद 


९०००० 


५८०००० 


६५००० 


१४०००० 


५००० 


६५००० 


१०००० 


१२५०० 


२ 
8 


qo ७७५००० 
२७ १७०००० 
१० 


७९७५०० 


५१०००० 


२३९२५०० 


२ 
२ 
२ 


8 
4 सांगली 
सोलापूर 
@ 
औरंगाबाद 
जालना ७०००० & 
परभणी २३०००० ३ 
बीड 
४ 
4 लातूर 
9 


५६०००० 


७६०००० 


१६०००० 


२२५००० 


५००० 


५८५००० 


७५०० 
१५७५०० 


९२ 
३०१ 


७३२५०० 
१७२७५०० 


२१९७५०० 
५१८२५०० 


ल 
१ र 
बुलढाणा 
२ अकोला 


५६०००० 


५०००० 


१००००० 


mal 


34000 


१०००० 


दिवे ञआा 


६९५००० 


६०००० 


२०८५००० 


१८०००० 


ला 
अमरावती 


रा | 99 | q 

5 २८ 
& र २२ 
U q षु 

८ < Te Yo 
8 ७ 
० 23 
१ | हिंगोली | ८४ 
३ 48 
\ ब ९ 

4 Wy ठ्ट 
& र ५६ 
७६ 

८ ५६ 
९ | वाशिम | फु 
ठ 38 


२ 
3 यवतमाळ 


३४०००० 


६०००० 


२०००० 


८३ 
१ 


छु 


५२२५०० 


१५६७५०० 


नागपूर 


वर्धा 


२५१०००० 


८६७०००० 
८००००० १०४२५०० ३१२७५०० 
६५००० ३०५००० ९१५००० 
४०००० २०२५०० ६०७५०० 
८५००० ४०००० ५०७५०० १५२२५०० 
३४५०००० ३११०००० 


४४०००० ३३३९ २५५१०००० ७६५३०००० 


DN: CN = LAXMIKANT GOPALRAO DHOKE, C = IN, S = Maharashtra, 0 


GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, OU = GENERAL ADMINISTRATION DEPARTMENT 
Date: 2022.10.28 13:17:07 +05'30° 


(ल. गो. ढोके ) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


सामान्य प्रशासन विभाग/स्वासैक-१ 
शासन निर्णय क्रमांक : बियुडी-१४२२/प्र.क्र.१९७/स्वासैक-१, दिनांक : २० ऑक्टोबर, २०२२ सोबतचे परिशिष्ट-"ब" 
१ महिना किवा अधिक कारावास 


दरमहा 3 
माहे (ऑगस्ट ते 
देण्यात येणारे ऑक्टोबर 
लाभार्थी , २०२२ 
पती/ । रु. २५०० मानधन रु. 
रु.१०००० प्रमाणे रु. ५००० प्रमाणे (रकाना क्र —_ करिता निधी 
पत्नी | प्रमाणे ( किं 
३--५--७) वितरण रु. 
क्र.४--६--८)) 


ता वय वा या हयाचा = 
Pa farts] १३. ७००० [६३०७ [०० 
व्र ७ ७ [क कळ 
Pe 
1० 
; 9 i ० [००४ 
र 
क्ष [७ कळ [कर ळक ० 
००६ ३० [कर [० 

रू 

रु 


Pepe 
E pepe 
pee fe 
: 
७७७ श्‍ळळर्कर्] कर 
७७ २कळर[ [० 
जा कणाच याच्याच 

र 

र 


९ 
ic 
2 
वर 


नझर Pe 
aR a 


Digitally signed by LAXMIKANT GOPALRAO 010९६ 
'N = LAXMIKANT GOPALRAO DHOKE, C = IN, S = Maharashtra, 0 
GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, OU = GENERAL ADMINISTRATION DEPARTMENT 


Date: 2022.10.28 13:17:24 +05'30' 
(ल.गो. ढोके ) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


